प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या “येवला येथे शिवसृष्टी उभारणे, ता. 
येवला, जि. नाशिक” या कामासंदर्भात पुढील 
कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : टिडीएस २०२३/०१/प्र.क्र.८३ /पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/ 
०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र क्रमांक टिडीएस २०२२/ 
०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दिनांक : २५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 


प्रस्तावना: 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, 
दिनांक २९.०३.२०२२ अन्वये “येवला येथे शिवसृष्टी उभारणे, ता. येवला, जि. नाशिक” या रु.३९९.४० 
लक्षच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामासाठी रु.१००.०० लक्ष इतका निधी 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
०२. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी 
निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र 
कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत पुढील 
आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. 
२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय : 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, 
दिनांक २९.०३.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या “येवला येथे शिवसृष्टी उभारणे, ता. 
येवला, जि. नाशिक” या कामाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०२. अटीव रशार्ती- 

१) उपरोक्‍त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme Based 
Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात 
यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 

तात्काळ पूर्ण करावीत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२३/०१/प्र.क्र.८३/पर्यटन 


५) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून 
केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

७ अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. 
६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 

जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/'संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत SAT कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी 
संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या 
देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व call अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणार्‍या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक 

विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचाळनाळयास न चुकता 

सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचाळनाळयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले 
नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य 
योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आळे असल्यास संबंधित कामास वितरित केलेला निधी 
शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर उचित कारवाई 
करण्यात यावी. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे 
प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित 
अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभाळलाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


११ 


~ 


१२ 


~~ 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२३/०१/प्र.क्र.८३/पर्यटन 


१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम सुरु 


असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


०३. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

Ov, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२११२४३११०१२३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, UJJWALA 


SANTOSH 
DANDEKAR 


Digitally signed by UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
1337cb443bafa4ff2dd616156becf1f2629f47¢c9 
5b0e6505, postalCode=400032, 


imber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18A 
BAA6D766D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA, 
SANTOSH DANDEKAR 

Date: 2023.03.23 18:24:18 +05'30' 


(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


१ 
२ 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


